राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “माणगा बांबूच्या 
मुल्यवर्धनाद्वारे कोकणामध्ये उद्योजकता विकास 
करणे” प्रकल्पाच्या रु.१७६.०० लाख निधीच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि ,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कोकृवि-११२२/प्र.क्र.५१/७-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ: 
१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २९ व्या बैठकीचे इतिवृत्त 
क्र.आरकेव्ही -०१२०/प्र.क्र.१४/१४ अ, दि.०५ जुले, २०२१. 
२. Pala ely प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. कृआ/राकृवियो/ 
टी-१/०२२/४४८८, दि.०४ फेब्रुवारी,२०२२ 
३. संचालक(संशोधन), डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र 
क्र.डॉबासाकोकृवि/संशो-३/४०७/२०२२, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्तावना : 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ २९ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत माणगा बांबूच्या मुल्यवर्धनाद्वारे कोकणामध्ये उद्योजकता 
विकास करणे हा प्रकल्प डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली विद्यापीठात सन २०२१- 
२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रु.१७६.०० लाख निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सदर 
रु.१७६.०० लाख निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय: 

१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “माणगा बांबूच्या मुल्यवर्धनाद्वारे कोकणामध्ये उद्योजकता 
विकास करणे” या प्रकल्पांतर्गत रु.१७६.०० लाख (रुपये एक कोटी शाहात्तर लाख फक्त) निधीचा 
कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वन महाविद्यालय, 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठात राबविण्यात राबविण्यात यावा. 

३. संचालक (संशोधन), डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे 
सनियंत्रणाखाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांनी 
प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य 
शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी, तसेच वेळोवेळी खर्चाचे लेखा परिक्षित 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२२/प्र.क्र.५१/७-ओ 


४. सदर खर्चाचे विवरण पुढीलप्रमाणे:- 


(रु.लाखांत) 

अ.क्र घटक रक्‍कम । राकृवियोहिस्सा। लाभार्थी 

हिस्सा 
किक बांधकाम 98.38 १९.३९. eee 
2  । बांबू प्रक्रिया उपकरणे ७०.४२ GOH?) 
3 | अगरबत्ती निर्मिती उपकरणे ८०.०० ४०.०० ४०.०० 
४  । प्रशिक्षण ३.५२ ३.५२ pe 
५ | प्रशासकीय खर्च २.६७ २.६७ मळ 
एकूण(१--५) १७६.०० १३६.०० ४०.०० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०४०४१८०८५६८८०१ असा आहे. 


हा areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Balasaheb 


Kisan Raskar 
(बा.कि.रासकर) 


Digitally signed by Balasaheb Ki 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 


ADF DEPARTMENT, 


‘alCode=4000: 


193f4d4e4935 9ddfdb4a9eb4 176d 16d9032454ac5c700ad6« 


2a7ad0b3115db, 


ym=5EAA59C86FCC105FE11B11B0E29C44034464028D, 
-2CF78D68CEEAC33CA63C8A2F2B360EBF1C6AC77C6A1 
AD4CS5BFB2495 1806AF0A8, 


Balasaheb Kisan Raskai 


Date: 2022.04.04 18:11:13 +05'30' 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई , 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


कुलगुरु/कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 


मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
4) संचालक (सवी, कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 
) 
) 
) 
) 


मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई , 


Go 
११ 


१३ 


) संचालक(संशोधन), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
) विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 

१२) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई /नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२२/प्र.क्र.५१/७-ओ 


१४) प्रधान महालळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र , मुंबई /नागपूर, 

१५) संचालक, ळेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई, 

१६)सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५वा मजला, मुंबई , 

१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 

१८)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 


१९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२०)राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


